केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा कार्यक्रमासाठी 
अनुसूचित जमाती (TSP) उप योजनेचा 
उर्वरित निधी वितरीत करणेबाबत (राज्य 
हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१ (भाग-२/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०७ जून, २०२३. 


१ आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी २०२३/प्र.क्र. ०४/कार्यासन-६, 
दि.०२.०६.२०२३. 

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन शुध्दीपत्रक, समक्रमांक दि. २६.०४.२०२३. 

३) राज्य प्रकल्प संचाळक (समग्र शिक्षा), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. मप्राऱशिप/लेखा-२/२॥० Inst./Ele,Sec, TE/Rec, Non Rec/(SAP, GEN, SC, 
ST) निधी मागणी/ 2022-23/9293, दि 99.08.2023 

8) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. 92.08.2023 

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय, समक्रमांक दि. ३१.०३.२०२३. 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन 


क्रमांक २ येथील पत्रान्वये समग्र शिक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीच्या राज्य हिस्सा सन 


२०२२-२३ करीता अवितरीत निधी वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. समग्र शिक्षा योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण ( केंद्र:राज्य) (६०:४०) 


असे आहे. केंद्र शासनाने दि. ३०.०३.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये अनुसूचित जमाती 


उपयोजनेकरीता (TSP) रू. ५६,७३,९३,०००/- इतका निधी मंजुर केला आहे. सदर निधीच्या 


प्रमाणात राज्य हिस्साचा निधी रू. ३७,८२,६२,०००/- इतका येतो. वित्त विभागाच्या (अर्थोपाय) 


शाखेने केंद्र हिस्सा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याबाबत अभिप्राय दिले 


आहेत. विभागाच्या दि. 39.03.2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य हिस्सा 


रू.२८,१२,९१,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला होता. तथापि, राज्य हिस्साकरीता 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१ (भाग-२/एस.डी-१ 


कमी प्रमाणात निधी वितरीत करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने केंद्र हिस्साच्या समरूप प्रलंबित 


राज्य हिस्साकरीता रू. ९६९.७१ लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त 


विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या 


अधिन राहून आदिवासी विकास विभागाने त्यांच्या संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये 


(२२०२ आय ६४८) या लेखाशिर्षाखाली रू. ९,६९,७१,०००/- इतका निधी वितरीत केला आहे. 


सन २०२२-२३ या वर्षातील रू.९,६९,७१,०००/- इतका निधी अवितरीत आहे. सदर निधी 


रू.९,६९,७१,०००/- सन २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून वितरीत करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणंय:- निर्णय:- 


केंद्र शासनाने उपरोक्‍त प्रमाणे उपलब्ध करुन दिलेला निधी खालील विवरणपत्रात 


दर्शविल्याप्रमाणे राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे 


समग्र शिक्षा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 


येत आहे. सदर विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ येथील वितरीत करावयाची तरतूद स्तंभ H.2 येथील 


लेखाशिर्षाकरिता मंजूर असलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 


अ. लेखाशिर्ष सन २०२३-२४ या वर्षात | वितरीत करावयाची 
क्र. अर्थसंकल्पिय तरतूद तरतूद 
कि २ ३ ४ 


॥। "मागणी क्रमांक टी-५, २२०२, सर्वसाधारण | रु. ५९,४२,२१,०००/- | रू. ९,६९,७१,०००/- 
शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ७९६-जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) (११) समग्र शिक्षा अभियान (राज्य हिस्सा 
Yo Cah), (PMH) ३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) (2202 आय ६५७)" 


२. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि. १२.०४.२०२३ मधील नमूद केलेल्या सर्व बाबींची 


पूर्तता होत आहे. सदर अनुदान सशर्त अनुदान असुन यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१ (भाग-२/एस.डी-१ 


उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. या अनुदानाच्या अटी व शर्ती सदर शासन 


निर्णयात नमुद केल्या आहेत. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.३०/०३/२०२२३ 


रोजीच्या आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२२-२३ च्या वार्षिक कार्ययोजना व 


अंदाजपत्रक प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा योजनेच्या चालू 


योजनांच्या आवर्ती/अनावर्ती बाबीसाठी खर्च करावा. आवर्ती व अनावर्ती बाबी सविस्तर तपशील 
सोबत परिशिष्ट “अ” येथे जोडला आहे. 


४. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच 


वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


५. अनुसूचित जमाती या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या 


खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय /उप लेखाशिर्षनिहाय साध्य 
झालेले भौतिक उद्िष्ट्ये इ.माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 


नाशिक; आदिवासी विकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 


न चुकता पाठवावी. 


६. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे 


नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने 


क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


७. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून आदिवासी 


उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना 


घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्‍तीक लाभाच्या योजना 


घेण्यात याव्यात. 


८. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. १२.०४.२०२३ चे परिपत्रकामधील सूचनांनुसार 


करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 


(रोख/लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१ (माग-२/एस.डी-१ 


अधिकारी" तर सह/उप सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय यांना "नियंत्रक 


अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी 


कोषागारातून आहरित करुन निधी समग्र शिक्षा यांच्या बँक खात्यात जमा करावा. 


९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधिन दि.१२.०४.२०२३ चे परिपत्रक व 


अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५२३-२०२३/व्यय-१४, दि. १८.०५.२०२३ व आदिवासी विकास विभागाचा 


शासन निर्णय दि.०२.०६.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०७१७१४५६६०२१ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GOVIND BALU KAMBLE 
Date: 2023.06.07 17:20:06 +05'30' 
(गोविंद कांबळे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
) मा. प्रधान, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५) मा.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 


) 
७ महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2 मुंबई, नागपूर 
८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
९) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 
१०) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 


) 
११) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
१२) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) वित्त विभाग(व्यय-१४ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 
१४) कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवड नस्ती (एस.डी.१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१ (भाग-२)/एसडी १, दिनांक 09.08.2023 रोजीचे परिशिष्ठ "अ" (रक्‍्कम- रूपये) 


केंद्र आवर्ती टे अनावर्ती टे एकूण U 
केंद्र शासन ll uaa 


आदेशा 
दिनांक वितरित निधी ल्य विरत 


शिक्षण (अ) 


a ee तवलाकरी, "ती 


30 
|| ee ee ee 


शिक्षण(ब) 


ग | | | | | 
| 
3 


माध्यमिक 


दुसरा हप्ता ७४४६४१ | ३९६५०३ po ११४११४४ 


एकूण क ७४४६४१ 10 ३९६५०३ 10 ११४११४४ 


एकूण 
aa) ४८८५७७७३ ४८११३४७४ ९६९0७७१००० 


